अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 
मुलींच्या वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता निधी 
उपलब्ध करण्याबाबत...... 

सन २०१८-१९ करिता निधी वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः TAY -२०१८/प्र.क्र.७०/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा : शासन निर्णय वसगृ २०१८/प्र.क्र.9७०/का-८, दिनांक ११ फेब्रंवारी, २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक : - 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १, २ व ३ मध्ये अंशत: बदल करण्यात येत असून 
परिच्छेद क्रमांक १, २ व ३ खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहेत : 

“जिल्हाधिकारी अमरावती व रायगड यांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ च्या परिपत्रकान्वये 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता आवश्‍यक असणारा कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण 
वार्षिक तरतूदीच्या ८०% मर्यादेत एकूण रू.३०,६३,०००/-(अक्षरी रू.तीस लाख त्रेसष्ट हजार फक्त) 
खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र वसतिगृहाचे ठिकाण वितरीत करावयाची तरतूद 
व्यवस्थापनाकरिता 
हि य विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती १७,३०,०००/- 
२. य अध्यापक महाविद्यालय, पनवेल, रायगड १३,३३,०००/- 
एकूण : ३०, ६३,०००/- 


२. वरीलप्रमाणे जिल्हाधिकारी अमरावती व रायगड यांना त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय विदर्भ 
ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती व शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, पनवेल, रायगड येथील अल्पसंख्याक 
विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता एकूण रू.३०,६३,०००/- (अक्षरी रू.तीस लाख त्रेसष्ट हजार 
फक्त) एवढी रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरण व संवितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 

३. सदर तरतूद जिल्हाधिकारी अमरावती व रायगड यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत असून याकरीता 
जिल्हाधिकारी, अमरावती व रायगड “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील.' 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वसगृ -२०१८/प्र.क्र.9०/का.८ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक क्र. २०१९०२१८१२०६५३५८१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Mahadev Gengaje 
Date: 2019.02.18 12:10:38 +05'30' 


(रा.म.गेंगजे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर, 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
३) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, अमरावती व रायगड, 

) प्राचार्य/अध्यक्ष/संचालक ( शासकीय विज्ञान संस्था परीसर, औरंगाबाद, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान 
संस्था, अमरावती व शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, पनवेल, रायगड) 


६) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई, 
७ अवर सचिव, का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, अमरावती व रायगड 

९) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय -४ मंत्रालय, मुंबई 


qo) नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 
११) निवड नस्ती, का.८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


